HMB. २२० रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


माहाराष्ट्र शासन राजपत्र 
| असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


ह ]ु न्या कबबडरि अड मरी 


'पोम्स्वार, ऑक्टोबर ९, २००६/आश्विन ९७, शके ९९२८ 


च 


स्वलंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळें पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


न." 


भारा चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम ब आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम @ आदेश. 


गुह विभाग 


पंप्रालय . मुंबई ४०००२२, दिनांक ९ ऑक्टोबर २००६ 


अधिसूचना 

Tare दारूबंदी अधिनियम, es xe. 

spy a, बोडळ्ल्यलयार, ९००६/सीऱ्मार-९(५ EUPIA. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे 
वाटते की. Tas लिदेशी मद्य आंण शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक शुल्क) नियम, १९५४ मध्ये सुधारणा 
करून speler नियम तात्काळ अंसतललात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, 
५९४९ (९९४९ या गुंड २८) (यासंतर ज्याचा उल्लेख या पुढे उक्त अधिनियम असा केलेला 
आहें.) चे Fen १४३ च्या पोट-कलम (३) मधील परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे आधी 
TTT न करला तात्काळ अंमग्नात आणावेल. 

त्याअथी, आता, उबत आंधानथमाचे कलम १४३ च्या पोट-कलम (२) चा खंड (बी), (एफ) 
amin (धू) नुसार आणि पोट-कलम (१) आणि पोट-कलम (३) च्या परंतुकासह आणि त्या 
घायतीते शासमाय समथ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 


(१५८१७) 
दन खण ग रे | किंमत : रुपये ३.०० ] 


| 


१५१९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर ९, २००६/आश्चिन १७, शके ९९२८ [भाण AT 


मुंबई विदेशी मद्य आणि शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक शुल्क) नियम, १९५४ मध्ये आणखो सुधारणा 
करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे ते असे :-- न 

१. या नियमांना मुंबई विदेशी मद्य आणि शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक शुल्क) (सुधारणा) नियम, 
२००६ असे संबोधण्यात यावे. 

२. मुंबई विदेशी मद्य आणि शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक शुल्क) नियम १९५४ (यानंतर ज्याचा 
उल्लेख “ प्रधान नियम ” असा केला आहे) च्या नियम ४ मधील “ नियम ५ मध्ये TE 
केलेल्या तरतुदीशिवाय असल्यास ” हा मजकूर ब अंक वगळण्यात यावे. 

३. प्रधान नियमातील नियम ५ वगळण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ; 
शासनाचे उप सचित्र. 


भॉभ्चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर ९, २००६/आश्विन १७, शके १९२८ १५१९ 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 9th October 2006 
NOTIFICATION 
BompBay Prowrpition Act, 1949. 

No. BWR.1105/CR-9(5)/EXC.3.— Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend the 
Bombay Foreign Liquor and Rectified Spirit (Transport Fees) Rules, 1954, 
should be brought into force at. one : and therefore, should be made without 
previous publication of the same as provided by the provsio to sub-section (3) 


of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), 
(hereinafter referred to as “the said Act”). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (b), (/) . 
and (1) of sub-section (2) read with sub-section (1) and the proviso to sub- 
section (3) of section 148 of the said Act and all other powers enabling it in 
the behalf, the Government of Maharashtra, hereby makes the following 
rules, further to amend the Bombay Foreign Liquor and Rectified Spirit 
(Transport Fees) Rules, 1954, namely :-- 


1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor and Rectified 
Spirit (Transport Fees) (Amendment) Rules, 2006. 

2. In Rule 4 of the Bombay Foreign Liquor and Rectified Spirit 
(Transport t'ces) Rules, 1954. (hereinafter referred to as “ the principal 
Rules *). the words and figure, “except as otherwise provided for in rule 
5” shall be deleted. 

3. Rule Sof the princip:l Rates shall be deleted. 


By order and ai the nate of the Governor of Maharashtra, 


G.5S.RASAL. 
Deputy Secretary to Government. 


छासक्रीय मध्यवती मद्रणात्लय, thas 


